RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31743 


IHAR 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष 


५ . 


अंक ४५ ] 


गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७-१३, २०१९ / कार्तिक १६-२२, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ४०, किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 
प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


पुढील अधिसूचना , इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत : 


१ ९ ७ 


गुरुवार , जुलै २८ , २०१६/ श्रावण ६, शके १ ९ ३८ 


सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २८ जुलै २०१६ 


. 


अधिसूचना 


- 


महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग व्यक्तींना ( जातीचे प्रमाणपत्र 
देणे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन ), अधिनियम , २००० . 

क्रमांक सकआ. २०१६/ प्र.क्र .१२७/ आस्था- २. - महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती , भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष 
मागास प्रवर्ग ( जातीचे प्रमाणपत्र देणे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम , २००० ( २००१ चा महा. २३ ) च्या कलम ६ च्या उप- कलम 
( १) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून यापूर्वीचेयासंदर्भातील सर्व आदेश अधिक्रमित करून महाराष्ट्र शासन याव्दारे प्रस्तुत 
अधिनियमामधील कलम ४ च्या उप - कलम ( १) अंतर्गत सक्षम प्राधिका- याने निर्गमित केलेल्या जात प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी 
सोबतच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या स्थापन करीत आहे. तसेच, खाली दर्शविल्याप्रमाणे त्यांची कार्ये व 
कार्यक्षेत्र खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे : 

१. प्रत्येक जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीमध्ये पुढील सदस्यांचा समावेश असेल 
( अ ) विभागीय आयुक्त किंवा अतिरिक्त आयुक्त ( महसूल ) किंवा जिल्हाधिकारी किंवा 

अतिरिक्त जिल्हाधिकारी ( भा.प्र.से ) किंवा अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (निवडश्रेणी ) 
किंवा सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिपत्याखालील अतिरिक्त आयुक्त किंवा 
महाराष्ट्र शासनाचे सहसचिव किंवा महाराष्ट्र शासनाचे सहसचिवापेक्षा कमी दर्जा 

नसलेले अधिकारी . 
( ब ) उप आयुक्त ( समाजकल्याण) किंवा प्रादेशिक उप आयुक्त ( समाजकल्याण) किंवा 

विभागीय समाजकल्याण अधिकारी. 
( क ) सहायक आयुक्त ( समाजकल्याण ) किंवा विशेष जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी 

सदस्य - सचिव. 
किंवा संशोधन अधिकारी . 

( १) 


अध्यक्ष 


सदस्य 


भाग चार - ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार -ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७-१३, २०१९ / कार्तिक १६-२२, शके १९ ४१ 
२. प्रस्तुत जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांचे कार्यक्षेत्र सोबतच्या अनुसूचीमधील स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित 
करण्यात येत आहे. 


३. शासन याद्वारे असे आदेश देत आहे की , पडताळणी समितीच्या सर्व अध्यक्षांनी ते ज्या समित्यांचे अध्यक्ष आहेत त्या समित्यांकडील 
कार्यभार विचारात घेऊन आठवड्यातील काही दिवस कामकाज चालविण्यासाठी चिन्हांकित करावेत आणि त्यांनी समितीच्या 

मुख्यालयाच्या 
ठिकाणी आठवड्यातून किमान एक दिवस सुनावणी ठेवावी. 

अनुसूची 
जिल्हानिहाय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या आणि त्यांचे कार्यक्षेत्र 


अ.क्र . 


जिल्हा 


( १ ) 


( २ ) 
ठाणे 


कार्यक्षेत्र 

( ४ ) 
ठाणे जिल्हा 


१ . 


२ . 


रायगड 


३ . 


४ . 


रत्नागिरी 
सिंधुदुर्ग 
मुंबई शहर 
मुंबई उपनगर 


रायगड जिल्हा 
रत्नागिरी जिल्हा 
सिंधुदुर्ग जिल्हा 
मुंबई शहर जिल्हा 
मुंबई उपनगर जिल्हा 


.با 
६ . 


७ . 


पालघर 


पालघर जिल्हा 


८ . 


सातारा 


सातारा जिल्हा 


९ . 


सोलापूर जिल्हा 


१० . 


सांगली जिल्हा 


११ . 


सोलापूर 
सांगली 
कोल्हापूर 
पुणे 
नाशिक 


१२. 


कोल्हापूर जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
नाशिक जिल्हा 


१३ . 


जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे नाव व मुख्यालयाचेठिकाण 

( ३ ) 
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, ठाणे 
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, रायगड 
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, रत्नागिरी 
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, सिंधुदुर्ग 
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, मुंबई शहर 
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, मुंबई उपनगर 
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, पालघर 
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, सातारा 
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, सोलापूर 
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, सांगली 
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, कोल्हापूर 
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, पुणे 
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, नाशिक 
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती , अहमदनगर 
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, जळगांव 
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, नंदुरबार 
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, धुळे 
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, अमरावती 
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, यवतमाळ 
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, अकोला 
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, बुलढाणा 
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, वाशिम 
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, वर्धा 
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, गोंदिया 
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, भंडारा 
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, चंद्रपूर 
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, गडचिरोली 
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, नागपूर 


१४ . 


अहमदनगर 


अहमदनगर जिल्हा 


१५ . 


जळगांव 


जळगांव जिल्हा 


१६. 


नंदुरबार 


१७ . 


धुळे 
अमरावती 


नंदुरबार जिल्हा 
धुळे जिल्हा 
अमरावती जिल्हा 


१८ . 


१ ९ . 


यवतमाळ 


यवतमाळ जिल्हा 


२० . 


अकोला 


अकोला जिल्हा 


२१. 


बुलढाणा 


बुलढाणा जिल्हा 


२२. 


वाशिम 


वाशिम जिल्हा 
वर्धा जिल्हा 


२३. 


वर्धा 


२४ . 


गोंदिया 


गोंदिया जिल्हा 


२५ . 


भंडारा 


भंडारा जिल्हा 


२६. 


चंद्रपूर 
गडचिरोली 


चंद्रपूर जिल्हा 
गडचिरोली जिल्हा 


२७. 


२८ . 


नागपूर 


नागपूर जिल्हा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७-१३, २०१ ९ / कार्तिक १६-२२, शके १ ९ ४१ 


. 


अनुसूची - समाप्त 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


२ ९ . 


औरंगाबाद 


औरंगाबाद जिल्हा 


३० . 


बीड 


बीड जिल्हा 


३१ . 


जालना 


जालना जिल्हा 


३२ . 


परभणी 


परभणी जिल्हा 


जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती , औरंगाबाद 
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, बीड 
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, जालना 
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, परभणी 
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, लातूर 
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, नांदेड 
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, हिंगोली 
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, उस्मानाबाद 


३३. 


लातूर जिल्हा 


लातूर 
नांदेड 


३४ . 


नांदेड जिल्हा 
हिंगोली जिल्हा 


३५ . 


हिंगोली 


३६ . 


उस्मानाबाद 


उस्मानाबाद जिल्हा 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . सुरेंद्रकुमार बागडे, 

शासनाचे सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७-१३, २०१९ / कार्तिक १६-२२, शके १९ ४१ 


SOCIAL JUSTICE AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , 
Mumbai 400 032 , dated the 28th July 2016 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA SCHEDULED CASTES , SCHEDULED TRIBES, DE-NOTIFIED TRIBES (VIMUKTA JATIS ), NOMADIC TRIBES, 
OTHER BACKWARD CLASSES AND SPECIAL BACKWARD CATEGORY (REGULATION OF ISSUANCE AND VERIFICATION OF ) 
CASTE CERTIFICATE Act , 2000 . 


No. SAKAA . 2016 /C.R.127/AASTHA - 2. — In exercise of the powers conferred by sub -section 
( 1 ) of section 6 of the Maharashtra Scheduled Castes, Scheduled Tribes , De-notified Tribes (Vimukta 
Jatis ), Nomadic Tribes , Other Backward Classes and Special Backward Category (Regulation of 
Issuance and Verification of) Caste Certificate Act , 2000 (Mah . XXIII of 2001 ) and in supersession 
of all previous Notifications issued in this behalf, the Government of Maharashtra hereby constitute 
the Scrutiny Committees as specified in the Schedule appended hereto , for verification of Caste 
Certificates issued by the Competent Authorities under sub - section (1 ) of section 4 of the said Act 
and specify its function and area of jurisdiction , as follows, namely : 

1 . Each Scrutiny Committee shall consist of the following members , namely : 


( a ) 


Chairperson ; 


Divisional Commissioner or Additional Divisional 
Commissioner (Revenue ) or Collector or Additional 
Collector ( I.A.S.) or Additional Collector ( Selection Grade ) 
or Joint Secretary of the State Government or Additional 
Commissioner , on the establishment of Social Justice 
Department or Officers not below the rank of Joint 
Secretary of the State Government 
Deputy Commissioner (Social Welfare ) or Regional 
Deputy Commissioner (Social Welfare ) or Divisional 
Social Welfare Officer. 


(6 ) 


Member ; 


( c ) Assistant Commissioner (Social Welfare ) or Special 

Member 
District Social Welfare Officer or Research Officer. 

Secretary 
2. The area of the jurisdiction of each of the said Scrutiny Committee shall be as specified 
in column (4 ) of the Schedule appended hereto . 

3 . The Government directs all the Chairperson of the concerned Scrutiny Committee shall, 
after considering the workload of the Committee , specify the days in a week , on which the 
Committee shall work and shall take the hearing at least once in a week at the head quarter . 

Schedule 
Districtwise Scrutiny Committees and their area of jurisdiction 


District 


Sr. 
No. 


Name of the Scrutiny Committee and its 

Head Quarter 


Area of 
jurisdiction 

of the 
Committee 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


Thane 


Thane District 


2 


District Scrutiny Committee , Kokan Bhavan , 
New Mumbai. 
District Scrutiny Committee , Raigad . 
District Scrutiny Committee , Ratnagiri. 
District Scrutiny Committee , Sindhudurg . 


Raigad 
Ratnagiri 
Sindhudurg 


3 


Raigad District 
Ratnagiri District 
Sindhudurg 
District . 


4 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७-१३, २०१९ / कार्तिक १६-२२, शके १ ९ ४१ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


5 


Mumbai City District Scrutiny Committee , Mumbai City . 


6 


District Scrutiny Committee , Mumbai Suburban . 


7 


8 


9 


Mumbai 
Suburban . 
Palghar 
Satara 
Solapur 
Sangli 
Kolhapur 
Pune 
Nashik 
Ahmadnagar 


10 
11 
12 
13 
14 


District Scrutiny Committee , Palghar . 
District Scrutiny Committee , Satara . 
District Scrutiny Committee , Solapur. 
District Scrutiny Committee , Sangli. 
District Scrutiny Committee , Kolhapur . 
District Scrutiny Committee , Pune . 
District Scrutiny Committee , Nashik . 
District Scrutiny Committee, Ahmednagar. 


15 
16 


Jalgaon 
Nandurbar 


District Scrutiny Committee , Jalgaon . 
District Scrutiny Committee , Nandurbar. 


17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 


Dhule 
Amravati 
Yavatmal 
Akola 
Buldhana 
Washim 
Wardha 
Gondia 
Bhandara 
Chandrapur 


District Scrutiny Committee , Dhule . 
District Scrutiny Committee , Amravati. 
District Scrutiny Committee , Yavatmal. 
District Scrutiny Committee , Akola . 
District Scrutiny Committee , Buldhana. 
District Scrutiny Committee , Washim . 
District Scrutiny Committee , Wardha. 
District Scrutiny Committee , Gondia . 
District Scrutiny Committee , Bhandara . 
District Scrutiny Committee , Chandrapur. 


Mumbai City 
District. 
Mumbai Suburb 
District . 
Palghar District 
Satara District 
Solapur District 
Sangli District 
Kolhapur District 
Pune District 
Nashik District 
Ahmednagar 
District . 
Jalgaon District 
Nandurbar 
District . 
Dhule District 
Amravati District 
Yavatmal District 
Akola District 
Buldhana District 
Washim District 
Wardha District 
Gondia District 
Bhandara District 
Chandrapur 
District. 
Gadchiroli 
District . 
Nagpur District 
Aurangabad 
District . 
Beed District 
Jalna District 
Parbhani District 
Latur District 
Nanded District 
Hingoli District 
Osamanabad 
District . 


27 


Gadchiroli 


District Scrutiny Committee Gadchiroli. 


28 


Nagpur 
Aurangabad 


District Scrutiny Committee , Nagpur . 
District Scrutiny Committee, Aurangabad . 


29 


30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 


Beed 
Jalna 
Parbhani 
Latur 
Nanded 
Hingoli 
Osamanabad 


District Scrutiny Committee, Beed . 
District Scrutiny Committee , Jalna . 
District Scrutiny Committee , Parbhani. 
District Scrutiny Committee , Latur. 
District Scrutiny Committee, Nanded . 
District Scrutiny Committee, Hingoli. 
District Scrutiny Committee , Osamanabad . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR . SURENDRAKUMAR BAGDE , 

Secretary to Government . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७-१३, २०१ ९ / कार्तिक १६-२२, शके १९ ४१ 


१ ९ ८ 


गुरुवार, जुलै २८ , २०१६ / श्रावण ६, शके १९ ३८ 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग 
नवीन मंत्रालय, ९वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल , 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१, दिनांक २८ जुलै २०१६ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद नियम, १ ९६७. 

क्रमांक एमएमसी. ०३१६ / प्र.क्र . ९ / अधिनियम . - महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद नियम , १९ ६७ (दिनांक २ जानेवारी २००२ पर्यंत सुधारलेले ) 
यामधील नियम ६ च्या अनुसार यातील तरतुदीनुसार व या संदर्भात शासनाला प्रदान करण्यात आलेल्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून शासन 
श्री . अ. तु. सासुलकर , शासनाचे अवर सचिव , यांना महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेची निवडणूक उक्त नियमात विहित केलेल्या पद्धतीनुसार घेण्यासाठी 
निर्वाचन अधिकारी 

म्हणून नियुक्त करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा. वि . कुलकर्णी, 
शासनाचे उप सचिव . 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 


New Mantralaya, 9th Floor, Gokuldas Tejpal Hospital Complex , 
Lokmanya Tilak Marg , Mumbai 400 001, dated the 28th July 2016 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MEDICAL COUNCIL RULE, 1967 . 

No. MMC . 0316 /C.R.9 /Acts. — In exercise of the power under 6 of the Maharashtra Medical 
Council Rule , 1967 (dated 2nd January 2002 modified ) and all the other power enabling it in this 
behalf, the Government ofMaharashtra hereby appoints Shri A.T. Sasulkar , Under Secretary to 
the Government as returning officer to hold the election of Maharashtra Medical Council in the 
manner stated in the said rules . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. V. KULKARNI, 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७-१३, २०१९ / कार्तिक १६-२२, शके १९ ४१ 


७ 


१ ९९ 


गुरुवार , जुलै २८ , २०१६ / श्रावण ६, शके १९ ३८ 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २८ जुलै २०१६ 

अधिसूचना 
श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था (शिर्डी) अधिनियम, २००४ . 

क्रमांक सासंवि . २०११ / १७५ / २२ / का . १६. श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था (शिर्डी) अधिनियम , २००४ ( २००४ चा महा. १४ ) 
याच्या कलम ५ मधील पोट -कलम (१ ) आणि त्यासोबत पोट - कलम ( २) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला 
आहे ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था (शिर्डी) ( व्यवस्थापन समितीच्या 
सदस्यांची नियुक्ती आणि प्रतिज्ञापत्रांचे नमुने) नियम, २०१३ मधील तरतुदींनुसार , या अधिसूचनेच्या तारखेपासून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , “ श्री साईबाबा 
संस्थान व्यवस्थापन समिती ” चे सदस्य म्हणून खालील व्यक्तिची तीन वर्षांसाठी (पदसिद्ध सदस्य वगळता ) नेमणूक करत आहे आणि तद्नुसार 
उक्त समिती गठीत करीत आहे : 


अ.क्र 


प्रवर्ग 


पद 


समिती सदस्यांचे नाव 

( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


अध्यक्ष 


२ 


ग्रामीण विकास 


उपाध्यक्ष 


सदस्य 


४ 


महिला 
सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक 
विधि 


सदस्य 


G 


सदस्य 


६ 


वित्त व्यवस्था 


सदस्य 


श्री . सुरेश काशिनाथ हावरे 
श्री . चंद्रशेखर लक्ष्मणराव कदम 
डॉ . मनिषा शामसुंदर कायंदे 
श्री . सचिन भागवत तांबे 
अॅड . मोहन मोतीराम जयकर 
श्री . प्रताप सखाहरी भोसले 
डॉ . राजेंद्र राजाबली सिंग 
श्री . भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे 
श्री . बिपीनदादा शंकरराव कोल्हे 
श्री . रविंद्र गजानन मिर्लेकर 
श्री . अमोल गजानन कीर्तिकर 
अध्यक्ष, शिर्डी नगर पंचायत 


७ 


व्यवसाय व्यवस्थापन 


सदस्य 


८ 


सर्वसाधारण 


सदस्य 


९ 


सर्वसाधारण 


सदस्य 


१० 


सर्वसाधारण 


सदस्य 


११ 


सर्वसाधारण 


सदस्य 


१२ 


पदसिद्ध सदस्य 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


एन . जे. जमादार , 
शासनाचे प्रधान सचिव व विधि परामर्शी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७-१३, २०१९ / कार्तिक १६-२२, शके १९ ४१ 


C 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya 
Mumbai 400 032 , dated the 28th July 2016 

NOTIFICATION 


SHRI SAIBABA SANSTHAN TRUST (SHIRDI) ACT, 2004 . 


No. SST. 2011/ 175 / 22 / D - 16. — In exercise of the powers confered by sub - section ( 1 ) read with 
sub -section ( 2 ) of section 5 of the Shri Saibaba Sansthan Trust ( Shirdi) Act , 2004 (Mah . XIV of 
2004 ) (hereinafter referred to as “ the said Act ” ) and in accordance with the provisions in the 
Shree Saibaba Sansthan Trust (Shirdi) (Appointment of Members of Management Committee and 
Forms of Declaration ) Rules , 2013 , the Government of Maharashtra , hereby constitutes with effect 
from the date of this notification “ The Shree Saibaba Sansthan Management Committee ” by 
appointing the following persons as its members for the period of three years (Excluding 
Ex -officio Member) : 


Sr. No. 

( 1 ) 


Name of Committee Members 

( 2 ) 


Category 

( 3 ) 


Post 
( 4 ) 


1 


2 


Rural Development 


Shri Suresh Kashinath Haware 
Shri Chandrashekhar Laxmanrao 
Kadam . 
Dr. Manisha Shamsundar Kayande 
Shri Sachin Bhagwat Tambe 


Chairman 
Vice 
Chairman 
Member 


3 


4 


Woman 
Socially and Economically 
Weaker section . 


Member 


5 


6 


Law 
Finance 
Business Management 
General 


Member 
Member 
Member 


7 


8 


Member 


Adv . Mohan Motiram Jaikar 
Shri Paratap Sakhahari Bhosale 
Dr. Rajendra Rajabali Singh 
Shri Bhausaheb Rajaram 
Wakchaure . 
Shri Bipindada Shankarrao Kolhe 
Shri Ravindra Gajanan Mirlekar 
Shri Amol Gajanan Kirtikar 
President, Shirdi Nagar Panchayat 


9 


Member 


10 


General 
General 
General 


Member 


11 


12 


Member 
Ex -officio 
Member 


By order and in the name of Governor of Maharashtra , 


N. J. JAMADAR , 
Principal Secretary and R.L.A. 

to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७-१३, २०१९ / कार्तिक १६-२२, शके १९ ४१ 


२०० 


शुक्रवार , जुलै २९ , २०१६ / श्रावण ७, शके १९ ३८ 


- 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ जुलै २०१६ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मोटर वाहन कर अधिनियम . 

क्रमांक खाक्षेस-२००६ / प्र.क्र .१८१ ( भाग-३)/रस्ते-९अ.ज्याअर्थी, महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करुन सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, मंत्रालय,मुंबई आणि मे. सायन- पनवेल टोलवेज प्रा.लि. ज्यांचे नोंदणीकृत कार्यालय “ आयव्हीआरसीएल हाऊस , ३५, सुयोजना 
को - ऑप.हौ.सो., कोरेगाव पार्क, पुणे ४११ ००१ ” येथे आहे, यांचेमध्ये खाजगीकरणांतर्गत बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा ( बी.ओ.टी.) या तत्वावर 
सायन- पनवेल विशेष राज्य मार्ग या रस्त्याचेकिलोमीटर १४० / ६९ ० ( बीएआरसी जंक्शन ) ते किलोमीटर ११५/८०० ( कळंबोली जंक्शन ) मजबूतीकरण 
व सुधारणा तसेच सदर रस्त्याचे परिरक्षण, देखभाल व दुरुस्ती करणे ( यापुढे “ सदर रस्ता ” म्हणून संबोधण्यात येईल.) या कामाकरिता सदर 
प्रकल्पाचा करारनामा १ ९ जानेवारी २०११ रोजी साक्षांकित करण्यात आलेला आहे व यानंतर यांचेमध्ये सर्व करारनामे झालेले आहेत; 

आणि ज्याअर्थी, सदर करारनाम्यानुसार सदर रस्त्याचे बांधकाम , वापर व देखभाल दुरुस्ती करता १७ वर्षे ५ महिने इतका सवलत कालावधी 
३ वर्षाच्या बांधकाम कालावधीसह उद्योजकास दिनांक ३० मे २०११ या प्रकल्प सुरु होण्याच्या दिनांकापासून मंजूर करण्यात आलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची अशी धारणा आहे की , सदर रस्त्याचे बांधकाम, वापर आणि देखभाल दुरुस्ती ही जनतेला दिलेली विशेष 
सेवा आहे, आणि त्यामुळे सदर रस्त्यावर कि.मी. ११८/०२५ ( कामोठे जवळ पुणे कडील दिशेने ) आणि कि.मी. ११ ९ / ४७५ ( कोपरा - मुंबई 
कडील दिशेने ) येथे पथकर स्थानके उभारुन पथकर आकारणे व वसुली करणे महाराष्ट्र शासनास योग्य वाटत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने शासन अधिसूचना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक खाक्षेस-२००६/ प्र.क्र .१८१ ( भाग-३)/रस्ते-९अ, 
दिनांक ०३ जानेवारी, २०१५ अन्वये दिनांक ०६ जानेवारी, २०१५ पासून दिनांक ३० जून , २०१५ पर्यंत सदर रस्त्यावरुन जाणा- या वाहनांवर पथकर 
शुल्क आकारले होते व तद्नंतर शासन अधिसूचना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग , क्रमांक खाक्षेस -२००६/ प्र.क्र .१८१ ( भाग-३)/ रस्ते- ९अ , 
दिनांक ३० जून २०१५ अन्वये दिनांक १ जुलै , २०१५ पासून दिनांक ३१ डिसेंबर , २०१५ पर्यंत पथकर शुल्क आकारण्यात आले होते.व तदनंतर 
शासन अधिसूचना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक खाक्षेस -२००६ /प्र.क्र .१८१ ( भाग-३)/ रस्ते-९अ, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ अन्वयेदिनांक 
०१ जानेवारी , २०१६ पासून दिनांक ३० जून , २०१६ पर्यंत पथकर शुल्क आकारण्यात आले होते ; 


. 


~ 


भाग चार - ब -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७-१३, २०१९ / कार्तिक १६-२२, शके १९ ४१ 
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास सदर कालावधी दिनांक ३० सप्टेंबर , २०१६ पर्यंत वाढविणे योग्य असल्याने ; 

आणि त्याअर्थी, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम , ( १९ ५८ चा ६५ ) यांच्या कलम-२० ची पोटकलमे (१- अ), ( १-ब), ( १- क ), (१- ड ) 
आणि ( १-इ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याला समर्थनीय करणा- या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे घोषित करते की , 
खाजगीकरणाच्या माध्यमातून बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा ( बी.ओ.टी. ) या तत्त्वावर मे . सायन - पनवेल टोलवेज प्रा . लि . यांना स्वखर्चाने 
सायन -पनवेल विशेष राज्य मार्ग या रस्त्याचेकिलोमीटर १४० / ६ ९ ० ( बीएआरसी जंक्शन ) ते किलोमीटर ११५/८०० ( कळंबोली जंक्शन ) या 
लांबीमध्ये मजबूतीकरण व सुधारणा केलेल्या रस्त्याचा वापर करणा- या व खालील अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये अनुक्रमे विनिर्दिष्ट केलेल्या 
प्रकाराच्या मोटार वाहनांवर आणि वाहनांकडून ओढून नेल्या जाणा- या , अनुयानांवर अनुसूचीच्या स्तंभ ( ३ ) मध्ये त्यांच्या समोर विनिर्दिष्ट केलेल्या 
दराने दिनांक ०१ जुलै , २०१६ पासून दिनांक ३० सप्टेंबर , २०१६ पर्यंतच्या कालावधीसाठी सायन-पनवेल या विशेष राज्यमार्गावरील कि.मी.११८ / 
०२५ ( कामोठे जवळ पुणे कडील दिशेने ) व कि.मी.११९ / ४७५ ( कोपरा - मुंबई कडील दिशेने ) येथे बांधण्यात आलेल्या पथकर वसुली स्थानकावर 
पथकर शुल्क वसुली करण्याकरिता प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

अनुसूची 
वाहनाचा प्रकार 

पथकराचे प्रती फेरीचे दर रुपये 
१ जुलै २०१६ 

ते 

३० सप्टेंबर २०१६ 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
१ स्कुटर , मोटार सायकल , हलकी मोटार वाहने , वाहन चालक वगळून ३ आसनी प्रवासी रिक्षा, 

पथकर नाही 
रिकाम्या ट्रॉलीसह ट्रॅक्टर. 
२ मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ ( १९ ८८ चा ५ ९ ) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 

पथकर नाही 
( अ) कार , जीप, टाटा सुमो, कमांडर, ट्रॅक्स , वाहन चालक वगळून सहा आसनी प्रवासी 

रिक्षा, व इतर तत्सम ( चालक वगळून १२ पर्यंत प्रवासी क्षमता असलेली ) वाहने ; 
( ब ) मिनी बस किंवा तत्सम वाहने (चालक वगळून १२ पेक्षा जास्त पण २० प्रवासी क्षमतेपर्यंत ) 

आणि क्र . ३, ४ व ५ येथे नमूद केलेल्या वाहनांव्यतिरिक्त माल वाहतूक करणारी वाहने . 


अ.क्र . 


३ ट्रक ( दोन आसांचे) , बस . 


१३० 


४ 


मोटार वाहन अधिनियम , १ ९ ८८ मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे व अनुक्रमांक ३ मध्ये नमूद केलेले 

ट्रक 
वगळून ३ आसांची अवजड वाहने . 


२१० 


२८० 


५ मोटार वाहन अधिनियम, १९ ८८ मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे आणि अनुक्रमांक ३ व ४ मध्ये नमूद 

केलेली वाहने वगळून ३ पेक्षा अधिक आसांची वाहने . उदा. ट्रक -ट्रेलर , इत्यादी. 


१ . वरील दर्शविलेल्या पथकर नाक्यावर पथकर शुल्क गोळा करण्याचा व पथकर शुल्काची संपूर्ण रक्कम ठेवून घेण्याचा हक्क 
मे . सायन - पनवेल टोलवेज प्रा . लि . यांना प्रदान करण्यात आला आहे . 

२. खालील वाहनांना पथकरातून सुट देण्यात येईल. 

( १) भारताचे राष्ट्रपती , उपराष्ट्रपती, राज्यांचे राज्यपाल व वाहनांना लाल दिवा अनुज्ञेय असलेल्या अति महत्त्वाच्या लोकप्रतिनीधींची 
वाहने . 

( २) लोकसभा व राज्यसभेचेविद्यमान सदस्य तसेच महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे विद्यमान सदस्य प्रवास करीत 
असलेली वाहने . 

( ३) महाराष्ट्र राज्य रस्ते वाहतूक महामंडळाच्या ( एसटी) प्रवासी बसेस . 
( ४ ) स्कूल बसेस . 
( ५ ) केंद्र व राज्य शासनाची वाहने 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७-१३, २०१९ / कार्तिक १६-२२, शके १ ९ ४१ 


११ 


( ६ ) लष्कराच्या मालकीची वाहने . 
( ७ ) पोलीस विभागाची वाहने . 
( ८ ) टपाल आणि तार खात्याची वाहने . 
( ९ ) रुग्णवाहिका . 


(१०) शववाहिका . 


( ११ ) अग्निशमन दलाची वाहने . 
( १२) तळोजा एम.आय.डी.सी कडून येणा- या रस्त्यावरील सर्व प्रकारची वाहने . 

३. पथकर दराचा फलक पथकर नाक्यावर सर्वांना दिसेल अशा पद्धतीने लावण्यात यावा. तसेच वाहन धारकांस प्रत्येक वेळी पथकर शुल्क 
वसुलीची संगणकीकृत पावती देण्यात यावी. 

४. इलेक्ट्रॉनिक माहिती फलक पथकर नाक्यावर सर्वांना दिसेल अशा पद्धतीने लावण्यात यावा. 
टीप . -पथकर शुल्काच्या दरामध्ये खालीलप्रमाणे सूट देण्यात येईल : 
(१) पथकराच्या ५० कुपन्सची पुस्तिका आगाऊ खरेदी करणा-यास पुस्तिकेच्या किमतीमध्ये १० टक्के सवलत देण्यात येईल. 
( २) पथकराच्या १०० कुपन्सची पुस्तिका आगाऊ खरेदी करणा-यास पुस्तिकेच्या किमतीमध्ये २० टक्के सवलत देण्यात येईल . 

( ३) वारंवार प्रवास करणा- या वाहनांसाठी परतीच्या प्रवासाचे व दैनिक पासाचेदर हे त्या वाहनाच्या एकेरी प्रवास दराच्या अनुक्रमे दीडपट 
व अडीचपट राहतील . परतीच्या प्रवासाचा पास व दैनिक पास हा ज्या दिवशी पास काढला जाईल त्या दिवशीच्या रात्री १२.०० वाजेपर्यंत ग्राह्य 
राहील . 

( ४ ) मासिक पासाचे दर एकेरी प्रवास दराच्या ५० पट राहतील. 
( ५ ) मासिक पास काढलेल्या दिनांकापासून ३० दिवस वैध राहील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजीव गायकवाड , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब -२ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७-१३, २०१ ९ / कार्तिक १६-२२, शके १९ ४१ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400032 , dated the 28th July 2016 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES TAX ACT. 


No.PSP - 2006 /C.R.181(Part- 3 ) /Road-9A.—Whereas the Governor of Maharashtra in his executive capacity 
for the Government ofMaharashtra , represented by the Public Works Department, Government ofMaharashtra 
and M /s Sion - Panvel Tollways Private Limited , Pune having its registered office at IVRCL House , 35 , Suyojana 
CHS, Koregaon Park , Pune 411 001 have entered into Concession Agreement, on the 19th January 2011 
including all the subsequent agreements entered between them , for improvement of the Sion -Panvel Special 
State Highway by construction , operation and maintenance thereof from kilometer 140/690 (BARC Junction ) 
to kilometer 115/800 (Kalamboli Junction ) (hereinafter referred to as “ the said road ” ) under the“ Built, Operate 
and Transfer (BOT) Scheme" by M /s Sion - Panvel Tollways Private Limited ; 


And whereas, as per the said agreement, the concession period of 17 years and 5 months including the 
construction period of three years has been granted to the concessionaire for improvement of the Sion - Panvel 
Special State Highway for construction , operation and maintenance from the date of commencement of the 
work i.e. the 30th May 2011 ; 


And whereas, the Government of Maharashtra is of the opinion that the improvement of the Sion -Panvel 
Special State Highway for construction , operation and maintenance thereof is the special service to the public 
and therefore for the work of improvement of the Sion - Panvel Special State Highway from kilometre 140/690 
(BARC Junction ) to kilometer 115/800 (Kalamboli Junction ), considers it expedient to levy and collect the toll at 
the toll collection centres constructed at kilometers 118/025 (near Kamothe- towards Pune) and 119/475 (Kopra 
towards Mumbai ) ; 


And whereas, the Government of Maharashtra has , vide Government Notification , Public Works 
Department, No. PSP .- 2006 /CR - 181(Part - 3 )/Road 9A , dated the 3rd January 2015 , levied toll on the vehicles 
passing over the said road , with effect from the 6th January 2015 to the 30th June 2015 and thereafter vide 
Government Notification , Public Works Department, No. PSP - 2006 /C.R.181(Part- 3 )/Road - 9A , dated the 30th 
June 2015 , with effect from the 1st July 2015 to the 31st December 2015 ; and Government Notification , Public 
Works Department, No. PSP .- 2006 /CR - 181( Part - 3 )/Road 9A , dated the 31st December 2015 , with effect from 
the 1st January 2016 to the 30th June 2016 ; 


And whereas, the Government ofMaharashtra considers it expedient to extend the said period upto the 
30th September 2016 ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1 - A ), ( 1 - B ), ( 1- C ), ( 1 - D ) and ( 1- E ) of 
section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act (LXV of 1958 ), the Government ofMaharashtra hereby 
declares that the toll shall be levied , on the classes of motor vehicles specified in column (2 ) of the Schedule 
appended hereto and on the trailors drawn by such motor vehicles, passing over the said road improved under 
the“ Built,Operate and Transfer ( BOT) Scheme" by M /s Sion -Panvel Tollways Private Limited , at their expenses , 
and collected at the toll collection centres constructed at kilometres 118/025 (near Kamothe- towards Pune) and 
119/475 (Kopra -towards Mumbai) on the said road for the period commencing from the 1st July 2016 and 
ending on 30th September 2016 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७-१३, २०१९/ कार्तिक १६-२२, शके १ ९ ४१ 


23 


Schedule 


Particulars of Motor Vehicles 


Sr. 
No. 


Rate of toll per trip 

(in rupees ) 
1st July 2016 


to 


30th September 2016 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


NIL 


NIL 


1 Scooter, Motor Cycle , Moped or any other two wheeler , Tractor 

and Tractor with unladen trolley , Auto - Rickshaw permitted 

to carry three passengers excluding driver . 
2 Light motor vehicles as defined in the Motor Vehicles Act , 1988 

(59 of 1988 ), — 
(a ) Car , Jeep such as Tata Sumo, Trax , Commander and any 

other similar vehicles (having carriage capacity upto 
twelve passengers excluding driver ) and Six Seater 

Auto -Rickshaw ( Tum - Tum ); 
(6 ) Mini Bus or any other similar vehicles having carriage 

capacity of more than twelve and upto twenty passengers 
excluding driver and goods carriage vehicles except 

vehicles included in entries at serial numbers 3 , 4 and 5 . 
3 Trucks ( two axles), Buses . 
4 Heavy goods vehicles and heavy passenger motor vehicle defined 

in the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988 ), such as three axle 
vehicles except vehicles covered by the entry at serial number 
3 above . 


65 


130 


210 


280 


5 Heavy goods vehicles and heavy passenger motor vehicles as 

defined in the Motor Vehicles Act , 1988 (59 of 1988 ), such as 
Truck - Trailer combination , multi- axle vehicles having more 
than three axles and except vehicles covered by the entry at 
serial numbers 3 and 4 above . 


1. For the purpose of this notification , M /s Sion -Panvel Tollways Private Limited , Pune is authorized to 
collect and retain the amount of toll at the toll collection centres mentioned above . 


2. The following types of vehicles are exempted from payment of toll , namely : 
(i) VVIP vehicles carrying President of India , Vice - President of India , Governor of State , Public 

Representatives entitled for red lamp on their vehicles . 


( ii ) Vehicles carrying sitting Members of, Parliament,Maharashtra Legislative Assembly and Maharashtra 

Legislative Council. 


( iii) Buses of the Maharashtra State Road Transport Corporation (ST). 


( iv ) School Buses. 


(U ) State and CentralGovernment vehicles . 


(vi) Defence vehicles . 


(vii) Police Department vehicles . 


(viii) Posts and Telegraph Department vehicles. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७-१३ , २०१ ९ / कार्तिक १६-२२, शके १९ ४१ 


(ix ) Ambulances . 


(x ) Hearses. 


(xi) Fire fighting vehicles. 


( xii) All vehicles coming from Taloja MIDC road . 


3. The above-mentioned rates shall be displayed on boards clearly visible to the people in the vicinity of 
the toll collection centres. A computerised toll receipt shall be issued on each and every occasion of recovery of 
toll. 


4. Electronic Display Board shall be installed in vicinity of toll collection centres. 


Notes. — Concessions in rates of toll are as given below , namely : 


(i) 10 per cent. rebate will be given to the purchaser of booklet containing 50 coupons in advance . 


(ii) 20 per cent. rebate will be given to the purchaser of a booklet containing 100 coupons in advance . 


(iii) For frequently traveling vehicles , return and daily pass will be 1.5 times and 2.5 times of their 

respective one way travel rates. Return journey pass and daily pass will be valid upto 12.00 hours 
at midnight for the day of issuing the pass. 


(iv ) Rate of monthly pass will be 50 times of their respective one way travel rates . 


(u ) The monthly pass will be effective till 30 days from date of issue. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


RAJIV GAIKWAD , 


Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७-१३ , २०१९/ कार्तिक १६-२२ , शके १९ ४१ 


१५ 


२०१ 


शनिवार , जुलै ३० , २०१६ / श्रावण ८, शके १ ९ ३८ 


गृह 

विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० जुलै २०१६ 


अधिसूचना 


~ 


महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील हितसंबंधाचे ) संरक्षण अधिनियम , १ ९९९. 

क्रमांक ईओएफ .०४१६ /प्र.क्र . ६८ / पोल - १३. - ज्याअर्थी सात्वीक इन्व्हेस्टमेंट कंपनी, नागपूर ( यात यापुढे उक्त वित्तीय संस्था असा निर्देश 
करण्यात आला आहे ) चे संचालक यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतीपूर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली आहे , अशा तक्रारी 
त्यांच्याविरुद्ध बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की , उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे संचालक ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत 
करण्याची शक्यता नाही आणि म्हणून, राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचेरक्षण करावे लागेल 

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त वित्तीय संस्थेकडून आणि त्यांच्या संचालकांकडून आणि 
उक्त वित्तीय संस्थेकडून गोळा केलेल्या ठेवींमधून आणि ठेवींतून संपादित करण्यात आलेली आहे असे अभिकथित आहे ; 

ज्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील ) हितसंबंधी संरक्षण अधिनियम, १९९९ ( २००० चा महा. १६) ( यात यापुढे 
ज्याचा उक्त अधिनियम असा निर्देश करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ४ चे पोट - कलम ( १ ) आणि कलम ५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे , उक्त वित्तीय संस्थांची व त्यांचे संचालक यांच्या नावे असलेली 
मालमत्ता जप्त करीत आहे. 


. 


अनुसूची 


जंगम मालमत्तेचे तपशील : 


अ.क्र . 


मालमत्तेचे वर्णन 


मालमत्ता/ कागदपत्रे /बँक 


मालक 


अंदाजे किंमत 


खाते उतारा 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 
रुपये 


२४० नग 


१६,८५,२५० 


१ महिंद्रा एण्ड महिंद्रा कंपनीचे पावर 

ऑल कंपनीचे इन्व्हर्टर . 


अमोल ढाके 
सात्वीक इन्व्हेस्टमेंट, सात्वीक 
ट्रेडींग कॉर्पोरेशन , नागपूर . 
प्रिती अमोल ढाके 


एकूण मालमत्ता अंदाजे 

किंमत रुपये 


१६,८५,२५० 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७-१३, २०१९ / कार्तिक १६-२२, शके १९ ४१ 


वित्तीय संस्था ( बँका ) मध्ये जप्त पैशांचा तपशील : 


अ.क्र . 


नाव 


गोठवलेली रक्कम 

( ५ ) 


( ४ ) 
सात्वीक ट्रेडींग कॉर्पोरेशन 


१.७ ९ 


सात्वीक ट्रेडींग कॉर्पोरेशन 


३,२४२.५० 


बँकेचे नाव 

खाते क्रमांक 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
१ इंडियन ओव्हरसिस बँक, रामनगर , ०८७५०२००००००८८७ 

नागपूर . 
२ इंडियन ओव्हरसिस बँक , रामनगर , ०८७५०२०००००० ९ ११ 

नागपूर. 
३ कॅनरा बँक, भरतनगर , नागपूर ३ ९ २०२०१००००६७ 
४ आय.सी.आय.सी.आय. बँक , ००५ ९ ०१५१३५६० 

सिव्हील लाईन , नागपूर . 
५ आय.सी.आय.सी.आय. बँक , ००५ ९ ०१०३५६७८ 

सिव्हील लाईन , नागपूर . 
६ एचडीएफसी बँक, शिवाजीनगर , ०१०२१००००७४८४३ 

नागपूर . 


सात्वीक इन्व्हेस्टमेंट 


४,२१५.०० 


. 


अमोल ढाके 


३१.०० 


अमोल ढाके व सौ.प्रिती अमोल ढाके 


३,१६ ९ .०० 


अमोल ढाके 


१७,८ ९ १.८७ 


एकूण रक्कम रुपये 


२८,५५१.१६ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सु . म . खाडे, 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७-१३, २०१ ९ / कार्तिक १६-२२, शके १ ९ ४१ 


१७ 


HOME DEPARTMENT 
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya 

Mumbai 400 032 , dated the 30th July 2016 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS IN FINANCIAL ESTABLISHMENT Act, 1999 . 

No. EOF . 0416 /CR -68/POL - 13. — Whereas ,Complaints have been received from the number 
of depositors against Satvik Investment Company , Nagpur , (hereinafter referred to as “ the said 
Financial Establishment” ), complaining that the said Financial Establishment had collected the 
Fund and have defaulted to return the said deposits made by the depositors, on demand ; 


And whereas , the State Government is satisfied that the said Financial Establishment and its Directors 
are not likely to return the deposits to depositors and hence the Government has to protect the interests of the 
depositors ; 

And whereas , the properties specified in the Schedule appended hereto are alleged to have been acquired 
by the said Financial Establishment and its Directors from and out ofthe deposits collected by the said Financial 
Establishment. 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by the section 4 sub -section ( 1 ) and Section 5 of the 
Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishment) Act, 1999 (Mah . XVI of 2000 ) 
(hereinafter referred to as “ the said Act ”) the Government ofMaharashtra hereby attaches the properties of 
the said Financial Establishment and in the name of its Directors as specified in the Schedule . 

Schedule 


Details of Movable Property purchased : 
Sr. No. Description of 

Document/Properties/ 
Property 

Bank Statement 


Owner 


Approx Price 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


( 5 ) 


Rs. 
16,85,250 


1 


240 


Mahindra and Mahindra 
power all company 
inverter . 


Amol Dhake, 
Satvik Investment , 
Satvik Treding Company 
Nagpur . 
Priti Amol Dhake 


Total Rs. 


16,85,250 


Details of Sized Bank Account : 


Sr. No. 


Name of Bank 


Account No./Name 


Name 


Freezed Amount 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


Rs. 


1 


087502000000887 


Satvik Treding Corpo . 


1.79 


2 


087502000000911 


Satvik Treding Corpo . 


3,242.50 


Indian Overseas Bank , 
Nagpur. 
Indian Overseas Bank , 
Nagpur . 
Canera Bank , Nagpur 
ICICI Bank Nagpur 


3 
4 . 


3920201000067 
005901513560 


Satvik Investment 
Amol Dhake 


4,215.00 

31.00 


भाग चार - ब -३ 


RC 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७-१३, २०१९ / कार्तिक १६-२२, शके १९ ४१ 


Schedule / Concld . 


Sr. No. 


Name of Bank 


Account No./Name 


Name 


Freezed Amount 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


5 


ICICI Bank Nagpur 


005901035678 


3,169.00 


Amol Dhake and 
Sau . Priti Dhake . 
Amol Dhake 


6 


HDFC Bank , Nagpur 


01021000074843 


17,891.87 


Total Rs. 


28,551.16 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


S. M. KHADE , 


Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७-१३ , २०१९/ कार्तिक १६-२२ , शके १९ ४१ 


१ ९ 


२०२ 


शनिवार , जुलै ३० , २०१६ / श्रावण ८, शके १९ ३८ 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय विस्तार , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० जुलै २०१६ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ . 

क्रमांक आरटीएस . २०१६ /प्र. क्र . १२४( १)/ १८ (र.व का .).- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम , २०१५ ( २०१५ चा 
महा. ३१ ) च्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याच्या प्रयोजनार्थ शासनाने, शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक संकीर्ण 
२०१५ /प्र. क्र . ४५/१८ (र. व का .), दिनांक १७ जून २०१६ अन्वये, मुंबई येथे महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोग स्थापन 
करण्यास , 

तसेच महाराष्ट्र राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागात ( एकूण सहा) त्यांच्या कार्यालयाची स्थापना करण्यास मान्यता 
दिली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमातील कलम १३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये “ महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोग 
राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारा स्थापन करणे आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम , २०१५ ( २०१५ चा महा . ३१ ) मधील कलम १३ च्या पोट - कलम (१) व 
( २) अन्वये , प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन, मुंबई येथे “ महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क 
आयोग ” व प्रत्येक महसुली विभागासाठी एक ( एकूण सहा ) राज्य लोकसेवा हक्क आयुक्त यांची कार्यालये गठित करीत आहे ; 
ज्यामध्ये एक राज्य मुख्य लोकसेवा हक्क आयुक्त, ज्यांची अधिकारिता मुंबई शहर जिल्हा आणि मुंबई उपनगर जिल्हा यांपुरती 
असेल ; आणि प्रत्येक महसुली विभागासाठी प्रत्येकी एक ( एकूण सहा) राज्य लोकसेवा हक्क आयुक्त , ज्यांची अधिकारिता मुंबई 
शहर जिल्हा आणि मुंबई उपनगर जिल्हा यांचे क्षेत्र वगळून संबंधित महसुली विभागापुरती असेल , यांचा समावेश असेल . 


" 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . पी . एस . मीना, 
शासनाचे अपर मुख्य सचिव . 


भाग चार - ब -३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार -ब गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७-१३, २०१९ / कार्तिक १६-२२, शके १ ९ ४१ 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk 
Mantralaya (Annexure ), Mumbai 400 032 , dated the 30th July 2016 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA RIGHT TO PUBLIC SERVICES ACT , 2015 . 

No. RTS . 2016 / C . R. 124 ( 1 )/ 18 (O & M ).— Whereas , the Government has, for carrying out the 
purposes of the Maharashtra Right to Public Services Act , 2015 (Mah . XXXI of 2015 ), accord sanction 
for the constitution of the Maharashtra State Commission for Right to Public Services, atMumbai 
including its offices in every Revenue Division (total six ), in the State of Maharashtra , vide 
Government Resolution , General Administration Department, No. MISC - 2015 /C.R.45 / 18 ( O & M ), 
dated the 17th June 2016 ; 

And whereas, it is necessary to constitute the Maharashtra State Commission for Right to 
Public Services under sub -section ( 1) of section 13 of the said Act, by issuing notification in the 
Official Gazette . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 13 read with 
sub -section 2 of the Maharashtra Right to Public Services Act, 2015 (Mah . XXXI of 2015 ), the 
Government of Maharashtra hereby constitute the Maharashtra State Commission for Right to 
Public Services, at Mumbai and offices of the Commissioners at every Revenue Division 
(total six ), consisting of one State Chief Commissioner for Right to Public Services having 
jurisdiction for Mumbai City District and Mumbai Suburban District , and one State Commissioner 
for Right to Public Services having jurisdiction for each corresponding Revenue Division , excluding 
the area of Mumbai City District and Mumbai Suburban District. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR . P. S. MEENA , 


Additional Chief Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७-१३, २०१ ९ / कार्तिक १६-२२, शके १९ ४१ 


. 


२१ 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय (विस्तार), मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू 

चौक 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० जुलै २०१६ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम , २०१५ . 


क्रमांक आरटीएस . २०१६ / प्र. क्र . १२४ ( २) /१८ (र. व का .).- महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम , २०१५ ( २०१५ चा महा. ३१ ) 
च्या कलम १३, पोट- कलम ( ३) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , राज्यपालांना , राज्य 
मुख्य लोकसेवा हक्क आयुक्त आणि राज्य लोकसेवा हक्क आयुक्त यांच्या नियुक्तीकरिता शिफारस करण्याच्या प्रयोजनासाठी 
खालीलप्रमाणे समिती गठित करीत आहे : 


अध्यक्ष ; 


१. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य 
२. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र 

विधानसभा 


सदस्य ; 


: सदस्य . 


३. श्री . चंद्रकांत (दादा) बच्चू पाटील, महसूल , मदत व पुनर्वसन , 

सार्वजनिक बांधकाम ( सार्वजनिक उपक्रम वगळून ) मंत्री , 
महाराष्ट्र राज्य . 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . पी . एस . मीना, 
शासनाचे अपर मुख्य सचिव 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७-१३, २०१ ९ / कार्तिक १६-२२, शके १९ ४१ 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 30th July 2016 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA RIGHT TO PUBLIC SERVICES ACT, 2015 . 

No. RTS . 2016 / C . R. 124 (2 )/18 (O & M ).— In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 3 ) of section 13 of the Maharashtra Right to Public Services Act , 2015 (Mah . XXXI of 
2015 ), the Government of Maharashtra hereby constitutes the following committee for the purposes 
of making recommendation to the Governor for appointment of the State Chief Commissioner for 
Right to Public Services and State Commissioner for Right to Public Services : 


1 . 


The Chief Minister , Maharashtra State 


Chairman ; 


2 . 


Member ; 


3 . 


The Leader of Opposition in the 
Legislative Assembly , Maharashtra State 
Shri Chandrakant ( Dada ) Bachchu Patil 
Minister for Revenue, Relief and Rehabilitation , 
Public Works (excluding Public Undertakings), 
Maharashtra State . 


... 


Member . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR . P. S. MEENA , 
Additional Chief Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७-१३ , २०१९/ कार्तिक १६-२२ , शके १९ ४१ 


२३ 


२०३ 


सोमवार , ऑगस्ट १, २०१६ / श्रावण १० , शके १ ९ ३८ 


. 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ ऑगष्ट २०१६. 

अधिसूचना 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 

क्रमांक संकीर्ण. ११/ २०१४ / प्र.क्र .७८ / अ- २. - भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम १०९ ची पोट - कलमे (१ ) आणि ( २ ) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याबाबतीत 
त्यास समर्थ करणा- या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन, याद्वारे , भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क नियम, २०१४ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत आहे. हे नियम उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११२ द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे यापूर्वीच प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत : 

या नियमांस , भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र ) 
( दुसरी सुधारणा) नियम, २०१६ असे म्हणावे. 

२. भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ 
याच्या नियम १४ मधील उप-नियम , ( १) मध्ये पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल : 

परंतु , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ (१९ ६६ चा महा. ३७ ) याच्या तरतुदीअन्वये विकास 
योजनेतील राखीव क्षेत्रांच्या संपादनाबाबत तसेच पन्नास टक्के किंवा त्याहून अधिक अपूर्णसिंचन प्रकल्पांच्या बाबतीत, भूमिसंपादनाच्या 
खर्चासंबंधीची तीस टक्के इतकी बिनव्याजी रक्कम अधिनियमाच्या कलम १९ अन्वयेजिल्हाधिकारी कार्यालयात, हे घोषणापत्र प्रसिद्ध 
होण्यापूर्वी जमा करण्यात येईल आणि भूमिसंपादनाच्या खर्चासंबंधिची उर्वरित सत्तर टक्के रक्कम निवाडा प्रसिद्ध करण्यापूर्वी जमा 
करण्यात येईल . आणि जर अशी रक्कम जमा केलेली नसेल , तर अधिनियमाच्या अनुक्रमे कलम १९ किंवा २३ अन्वये कोणतीही 
घोषणा करता येणार नाही किंवानिवाडा देता येणार नाही. " 


१ . 


- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सु.कि.गावडे, 
शासनाचे उप सचिव. 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७-१३, २०१९ / कार्तिक १६-२२, शके १९ ४१ 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 


Mantralaya the Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai 400 032 , date 1st August 2016 


NOTIFICATION 


RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION , REHABILITATION AND RESETTLEMENT 

Act, 2013 . 


No.Misc. 11/ 2014 / C.R.78 / A - 2. — In exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1 ) and (2 ) 
of section 109 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , 
Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 ( 30 of 2013 ) and of all other powers enabling it in that 
behalf, the Government of Maharashtra hereby makes the following rules further to amend the 
Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and 
Resettlement (Maharashtra ) Rules, 2014 , the same having been previously published as required 
by section 112 of the said Act, namely : 


1. These rulesmay be called the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , 
Rehabilitation and Resettlement (Maharashtra ) (Second Amendment) Rules, 2016 . 


2. In rule 14 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation 
and Resettlement (Maharashtra ) Rules, 2014 , to sub -rule ( 1 ), the following proviso shall be added ,namely : 


" Provided that, in cases of acquisition of the reserved places in development plan under the 
provisions of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) as well 
as in cases of acquisition for fifty percent or more for incomplete irrigation projects , thirty percent of 
amount towards the cost of acquisition of land shall be deposited , without interest, in the Collector 
Office before the publication of the declaration under section 19 of the Act and the remaining seventy 
percent amount towards the cost of acquisition of the land shall be deposited before the publication 
of the award ; and no declaration or award shall be made under section 19 or 23 of the Act , respectively , 
if such amount is not deposited ." 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K.GAWADE , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७-१३ , २०१९/ कार्तिक १६-२२ , शके १९ ४१ 


२५ 


२०४ 


गुरुवार , ऑगस्ट ४, २०१६ / श्रावण १३, शके १९ ३८ 


सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु 

चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० जुलै २०१६ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र सावकारी (नियमन ) अधिनियम, २०१४. 

क्रमांक एमएलए १०१५/ प्र.क्र . १७७ / ७- स. — दिनांक ३० जुलै २०१६ अन्वये महाराष्ट्र सावकारी (नियमन ) अधिनियम , २०१४ ( २०१४ 
चा महा . आठ ) च्या कलम १६ व्दारे प्रदान केलेल्या आणि इतर प्रदत्त अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याव्दारे , अधिनियमाचे कलम १६ 
मधील तरतुदीनुसार महानिबंधक, विभागीय निबंधक, जिल्हा निबंधक आणि उप / सहायक निबंधक यांचेकार्यालयातील कार्यरत सहकार अधिकारी 
श्रेणी-१, सहकार अधिकारी श्रेणी -२ व सहायक सहकार अधिकारी यांना, उक्त कलमांच्या प्रयोजनार्थ प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रमेश शिंगटे, 
शासनाचेविशेष कार्य अधिकारी . 


भाग चार - ब -४ 


PE 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७-१३, २०१९ / कार्तिक १६-२२, शके १९ ४१ 


CO -OPERATION , MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT 

Madam Kama Marg , Hutatma Rajguru Chowk 

Mantralaya Annex , Mumbai 400 032 
Dated 30th July 2016 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MONEY - LENDING (REGULATION ) ACT, 2014 . 


No.MLA 1015 / C.R. 177 /7 -C. — Dated the 30th July 2016 in exercise of the powers conferred 
by Section 16 of the Maharashtra Money - Lending (Regulation ) Act , 2014 (Mah . Act No. VIII of 
2014 ) and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby 
authorizes Co-operative Officer Grade- I, the Co-operative Officer Grade - II and the Assistant 
Co-operative Officer working in the offices of the Registrar General, Divisional Registrar, District 
Registrar and Deputy / Assistant Registrar who shall be authorized officers to exercise powers 
under the said section . 


By order and in name of the Governor of Maharashtra , 


RAMESH SHINGTE , 
Officer on Special Duty to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७-१३, २०१९ / कार्तिक १६-२२, शके १ ९ ४१ 


२७ 


२०५ 


गुरुवार , ऑगस्ट ४ , २०१६ / श्रावण १३, शके १ ९ ३८ 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 3rd August 2016 


NOTIFICATION 


THE NANDED SIKH GURUDWARA SACHKHAND SHRI HAZUR APCHALNAGAR SAHIB ACT , 1956 . 


No. S.30 / 2016 / C.R.108 / J -7A.— In exercise of the powers conferred by sub section (2 ) of section 
22 of the Nanded Sikh Gurudwara Sachkhand Shri Hazur Apchalnagar Sahib Act, 1956 (Hyd. Act 
No. XXXVII of 1956 ) the Government of Maharashtra hereby notifies , the constitution of " the 
Nanded Sikh Gurudwara Sachkhand Shri Hazur Apchalnagar Sahib Committee” , consisting of 
the following Chairman and Members, namely : 

( a ) under clause (i) of sub -section ( 1) of the said section 22 , 

The Deputy Collector (General), Nanded Chairmen ; 
(b ) under clause ( ii ) of sub -section ( 1 ) of the said section 22 , 

The Superintendent of the Gurudwara Ex-offiicio Member; 
(c ) following Members , under clause (iii) of sub -section ( 1) of the said section 22 : 
( 1) Sardar Gulabsingh Chandasingh Kandharwale, 

Khalsa Colony, Gavlipura , Nanded , Dist. Nanded ; 
( 2 ) Sardar Naunihalsingh Gulabsingh Jahagirdar , 

G. G. Road, Mahaveer Chowk , Nanded , District Nanded ; 
( 3 ) Sardar Ravindersingh Asasingh Bungai, 

Purana Mondha, Nanded , Dist. Nanded . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


K. P. WADTE , 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - ब -४ अ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७-१३, २०१ ९ / कार्तिक १६-२२, शके १९ ४१ 


२०६ 


शनिवार , ऑगस्ट ६ , २०१६ / श्रावण १५ , शके १ ९ ३८ 


सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ६ ऑगस्ट २०१६ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १ ९ ६३. 


क्र . कृपमं .०७१६ /प्र.क्र .१११ / २१-स . - महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९ ६३ ( महा. १९ ६४ चा २० ) याच्या 
कलम ६० चे पोट -कलम १ व २ चा खंड ( ख ) आणि ( प ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि या बाबतीत त्यास समर्थ करणा- या 
इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) नियम, १९ ६७ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्र 
शासनाने करण्याचे योजिलेल्या पुढील नियमांचा मसुदा,त्यामुळे बाधा पोहोचण्याची शक्यता असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीकरिता उक्त अधिनियमाच्या 
पोट- कलम ( ३) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे, आणि याद्वारे अशी नोटीस देण्यात येत आहे की , उक्त मसुदा 
महाराष्ट्र शासन दिनांक ६ सप्टेंबर २०१६ रोजी किंवा त्यानंतर विचारात घेईल . 


२ . उपरोक्त कालावधीत उक्त मसुद्यासंबंधात कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्याही हरकती किंवा सूचना महाराष्ट्र शासनाचे अपर मुख्य 
सचिव (पणन), सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय ( विस्तार), मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मुंबई ४०० ०३२ यांच्याकडे 
उपरोक्त दिनांका पूर्वी प्राप्त होतील त्या शासन विचारात घेईल. 


- 


नियमांचा मसुदा 


१ . 


या नियमांना, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) ( सुधारणा) नियम , २०१६ असे म्हणावे. 


२ . महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) नियम, १९ ६७ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ मुख्य नियम ” असा करण्यात आला 
आहे ) यातील नियम ४ ब मध्ये 


( क ) उप नियम ( ३ ) मध्ये : 


( एक ) रुपये “ पन्नास हजार ” या मजकुराऐवजी रुपये “ एक हजार ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 


( दोन ) रुपये “ पंधरा हजार ” या मजकुरा ऐवजी रुपये “ पाचशे ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 


“ 


( ख ) उप नियम “ ( ४ ) ” ऐवजी खालील उप नियम दाखल करण्यात येईलः 

( ४ ) संपूर्ण राज्यातील किंवा एका पेक्षा अधिक महसुली विभागातील कार्यासाठी थेट पणनच्या लायसन्स साठी अर्ज करताना , 
संचालकाकडे पाच लाख रुपये एवढ्या किंमतीची बँक हमी जमा करण्यात येईल, आणि विविध महसुली विभागांसाठी खालील 
तक्त्यात विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे बँक हमी असेलः 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७-१३, २०१ ९ / कार्तिक १६-२२, शके १ ९ ४१ 


२ ९ 


तक्ता 


अ . क्र . 


महसुली विभाग 


बँक हमीची रक्कम 
(रुपये लाखात ) 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


कोकण 


५.०० 


२ 


पुणे 
नाशिक 


३ 


५.०० 


नागपूर 


३.०० 


५ 


अमरावती 


२.०० 


६ 


औरंगाबाद 


२.०० : 


" 


परंतु , शासकीय संस्था व स्थानिक प्राधिकरणे यांना या उप नियमातून सूट देण्यात येईल . 


३. मुख्य नियमांच्या नियम ६ मधील उप नियम ( ३ अ), मधील “ पाचशे ” या मजकुराऐवजी “ शंभर ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 


४. मुख्य नियमांच्या नियम १२ मध्ये “ उघड लिलाव ” या मजकुरानंतर “ किंवा ई-लिलावाद्वारे ई-पणन ” हा मजकूर जादा दाखल करण्यात 
येईल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

सुनिल पोरवाल , 
शासनाचे अपर मुख्य सचिव. 


Bo 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७-१३, २०१९ / कार्तिक १६-२२, शके १९ ४१ 


CO -OPERATION , MARKETING AND TEXTILES DEPARTMENT 

Mantralaya Annexe , Mumbai 400 032 , 

Dated 6th August 2016 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA AGRICULTURAL PRODUCE MARKETING (DEVELOPMENT AND REGULATION ) ACT, 1963. 

No. KPM . 0716 /CR No.111/21-C. — The following draft of rules further to amend the 
Maharashtra Agricultural Produce Marketing (Development and Regulation ) Rules, 1967, which 
the Government of Maharashtra proposes to make in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) and clauses (b ) and ( u ) of sub - section ( 2 ) of section 60 of the Maharashtra 
Agricultural Produce Marketing (Development and Regulation ) Act, 1963 (Mah . XX of 1964 ) and 
of all other powers enabling it in that behalf , is hereby published as required by sub -section ( 3) of 
section 60 of the said Act, for the information of all the persons likely to be affected thereby; and 
notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration by the Government of 
Maharashtra on or after 6th September 2016 . 

2 . Any objections or suggestions, which may be received by the Additional Chief Secretary 
to Government of Maharashtra , (Marketing ) Co-operation , Marketing and Textiles Department, 
Mantralaya ( Annexe), Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, Mumbai 400 032 from any 
person with respect to the said draft before the aforesaid date, will be considered by the 
Government. 


DRAFT RULES 


1. These rules may be called the Maharashtra Agricultural Produce Marketing (Development 
and Regulation ) ( Amendment) Rules , 2016 . 

2. In rule 4 - B of the Maharashtra Agricultural Produce Marketing (Development and 
Regulation ) Rules , 1967 (hereinafter referred to as “ the principal Rules”), 

( a ) in sub - rule ( 3 ), 

(i) for the words “ fifty thousand” the words " one thousand” shall be substituted ; 

( ii ) for the words “ fifteen thousand ” the words “ five hundred ” shall be substituted ; 
( b ) for sub -rule (4 ), the following sub -rule shall be substituted , namely : 

“ ( 4 ) A Bank Guarantee worth rupees five lakh shall be deposited with the Director, 
while applying for a licence of direct marketing for operating in the area of whole State 
or more than one Revenue Division , and a Bank Guarantee for various Revenue Divisions 
shall be as specified in the Table below : 


TABLE 


Sr. No. 


Revenue Division 


Amount of Bank 

Guarantee 
(Rs. in lakh ) 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 . 


Konkan 


5.00 


2 . 


Pune 


5.00 


3 . 


Nasik 


5.00 


4 . 


Nagpur 


3.00 


6 . 


Amravati 


2.00 


7 . 


Aurangabad 


2.00 : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७-१३, २०१९ / कार्तिक १६-२२, शके १९ ४१ 


३१ 


Provided that, the Government organisations and local authorities shall be exempted 
from this sub - rule .” . 

3. In rule 6 of the principal Rules , in sub -rule (3A ), for the words “ five hundred ” the words 
" one hundred ” shall be substituted . 

4. In rule 12 of the principal Rules , after the words “ public auction ” the words “ or by 
e -auction through e -marketing" shall be added at the end . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SUNIL PORWAL , 
Additional Chief Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार -ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७-१३, २०१ ९/ कार्तिक १६-२२, शके १९ ४१ 


३२ 


२०७ 


सोमवार , ऑगस्ट ८, २०१६ / श्रावण १७, शके १ ९ ३८ 


. 


वित्त विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ ऑगस्ट २०१६ 


अधिसूचना 


. 


१ . 


महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२. 

क्रमांक. मूवक .१५१५ / प्र.क्र .८६ /कराधान-१.-ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची अशी खात्री झाली आहे की , महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर नियम , 
२००५ मध्ये तात्काळ सुधारणा करण्याजोगी परिस्थिती निर्माण झाली आहे आणि त्यामुळे महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ ( २००५ 
चा महा. ९) च्या कलम ८३ च्या पोट -कलम ( ४) च्या परंतुकानुसार सदर नियमांना पूर्व प्रसिद्धी देण्याची अट पाळण्याची गरज नाही; 

म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ८३ च्या उप - कलम ( ४ ) च्या परंतुकासह , उप - कलमे (१ ) ( २) आणि ( ३) च्या शक्तींचा वापर 
करून तसेच यासंदर्भात प्राप्त झालेल्या सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन , महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर नियम , २००५ मध्ये सुधारणा 
करीत आहे , म्हणजेच : 

( १) या नियमांना महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर ( पाचवी सुधारणा) नियम , २०१६ असे संबोधण्यात यावे. 
( २) अन्यथा उपबंधित केल्याव्यतिरिक्त हे नियम दिनांक ६ ऑगस्ट २०१६ पासून अंमलात येतील . 

२ . महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर नियम, २००५ ( यापुढे “ मुख्य नियम ” असे संबोधण्यात येईल ) च्या नियम १७ क मध्ये, उप -नियम (१ क ) 
नंतर खालील उप-नियम दाखल करण्यात येत आहे, म्हणजेच : 

“(१) ( ख ) आगामी स्वंयचलन ( ऑटोमेशन ) पद्धतीशी जुळण्यासाठी आणि तिच्या परिणामकारक अनुपालनास चालना देण्यासाठी 
आयुक्त शासन राजपत्राने अधिसूचना प्रसिद्ध करून उक्त अधिसूचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या दिनांकापासून किंवा त्यानंतरच्या कालावधीबाबत 
कोणतेही आदेश, प्रमाणपत्र, नोटीस , सूचना किंवा अधिसूचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेले कोणतेही इतर दस्तऐवज इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून 
डिजीटल स्वाक्षरीसह किंवा स्वाक्षरीशिवाय अधिसूचनेमध्ये दिलेल्या पद्धतीने देण्याबाबत तरतूद करण्यात येत आहे. या उप- नियमान्वये 
आयुक्तांनी जर कोणतीही अधिसूचना काढली असेल , तर आयुक्त शासन राजपत्राने अधिसूचना प्रसिद्ध करून असे आदेश, प्रमाणपत्र , 

सूचनाकिंवा कोणतेही इतर दस्तऐवज यामध्ये सुधारणा करतील. अशी अधिसूचना वेळोवेळी प्रसिद्ध करण्यात येईल . ”. 
मुख्य नियमांच्या नियम २१ मध्ये, उप-नियम ( १) नंतर खालील उप-नियम दाखल करण्यात येत आहे , म्हणजेच 
“(१ क ) कलम २३ च्या उप - कलम ( ५ क ) खालील सूचना नमुना ६०४ ख मध्ये असेल . ”. 
मुख्य नियमांच्या नियम २१ नंतर , खालील नियम दाखल करण्यात येत आहे, म्हणजेच 

“ २१ क. कलम २८ क च्या प्रयोजनार्थ, रास्त बाजार किंमत, खालील तक्त्यातील स्तंभ ( ५ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे स्तंभ 
( ४ ) विनिर्दिष्ट व्यापा-यांच्या वर्गाकरिता उक्त तक्त्यातील स्तंभ ( २ ) मध्ये विनिर्दिष्टीत केलेल्या मालाच्या विक्रीवर निर्धारीत करण्यात 
येईल . 


नोटीस , 


३ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७-१३, २०१९ / कार्तिक १६-२२, शके १९ ४१ 


. 


३ 


तक्ता 


अनु . क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


वस्तुंचे वर्णन 

अनुसूची नोंद 
व्यापा - याचा 

रास्त बाजार 
वर्ग 

किंमत 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
वाईन वगळून मुंबई विदेशी मद्य नियम, १९ ५३ च्या नियम घ -१ 

उत्पादक 

कमाल किरकोळ 
३ ( ६ ) (१ ) मध्ये वेळोवेळी केलेल्या व्याख्येप्रमाणे विदेशी 

किंमतीच्या 
मद्य. 

५०टक्के 
महाराष्ट्र देशी दारु नियम, १९ ७३ मधील नियम २ (ई ) 
घ -२ 

उत्पादक 

कमाल किरकोळ 
मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे देशी दारू . 

किंमतीच्या 

५०टक्के 
मुंबई विदेशी मद्य नियम , १९५३ च्या नियम ३ (६ ) (१) घ -३ क 

उत्पादक 

कमाल किरकोळ 
मध्ये वेळोवेळी केलेल्या व्याख्या प्रमाणे वाईन . 

किंमतीच्या 

५०टक्के 
( क ) ( एक ) महाराष्ट्र विदेशी दारू ( आयात व निर्यात ) 

घ-३ आयातदार 

कमाल किरकोळ 
नियम , १९ ६३ च्या नियम ३( ४ ) मध्ये 

किंमतीच्या 
वेळोवेळी व्याख्या केल्याप्रमाणे, भारताच्या 

५०टक्के . ”. 
राज्यक्षेत्राबाहेरील कोणत्याही ठिकाणाहून 

आयात केली जाणारी दारू . 
( दोन ) महाराष्ट्र विदेशी दारू ( आयात व निर्यात ) घ -१ 

नियम , १९ ६३ च्या नियम ३( ५ ) मध्ये 
वेळोवेळी व्याख्या केल्याप्रमाणे, निर्यात स्थान 
अशा स्थानापासून महाराष्ट्र राज्यात 

आणलेली दारू . 
( ख ) ( एक ) महाराष्ट्र विदेशी दारू ( आयात व निर्यात ) घ -३ क 

नियम, १ ९ ६३ च्या नियम ३( ४ ) मध्ये 
वेळोवेळी व्याख्या केल्याप्रमाणे, भारताच्या 
राज्यक्षेत्राबाहेरील कोणत्याही ठिकाणाहून 

आयात केली जाणारी वाईन . 
( दोन ) महाराष्ट्र विदेशी दारू ( आयात व निर्यात ) 

नियम , १ ९ ६३ च्या नियम ३ ( ५ ) मध्ये 
वेळोवेळी व्याख्या केल्याप्रमाणे, निर्यात स्थान 
अशा स्थानापासून महाराष्ट्र राज्यात 

आणलेली वाईन . 
मुख्य 

नियमाच्या नियम २३ ऐवजी खालील नियम दाखल करण्यात येत आहे, म्हणजेच 
“ २३. निर्धारण आदेशाचे नमुने - कलम २३ खालील निर्धारणा आदेश किंवा, यथास्थिती, कलम २३ च्या उप -कलम ( ५ क ) 
खालील पृष्टीकरण आदेश, विवरणाच्या नमुन्याच्या प्रकाराशी सुसंगत असतील अशा नमुना ३०३ मध्ये असेल : 

परंतु , जेथेव्यापारी एका पेक्षा जास्त नमुन्यांमधील विवरणपत्र दाखल करण्यास पात्र असेल, तर तेथे अशा विविध नमुन्यांमधील 
विवरणांसाठी वेगवेगळे आदेश पारित करण्यात येतील . ”. 


५ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . द . भगत , 


शासनाचे उप - सचिव . 


भाग चार - ब -५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार -ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७-१३, २०१९ / कार्तिक १६-२२, शके १९ ४१ 


३४ 


FINANCE DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya, Mumbai 400 032 , dated the 6th August 2016 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VALUE ADDED Tax Act, 2002 . 


No. VAT.1516 /CR - 86 / Taxation - 1. — Whereas, the Government ofMaharashtra is satisfied that 
circumstances exist which render it necessary to take immediate action further to amend the 
Maharashtra Value Added Tax Rules , 2005 and to dispense with the condition of previous 
publication thereof under the proviso to sub -section (4 ) of section 83 of the Maharashtra Value 
Added Tax Act, 2002 (Mah . IX of 2005 ); 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1), (2 ) and ( 3 ) read with 
the proviso to sub -section (4 ) of section 83 of the said Act , and of all other powers enabling it in 
this behalf, the Government of Maharashtra hereby , makes the following rules further to amend 
the Maharashtra Value Added Tax Rules, 2005 , namely : – 

1. ( 1 ) These rules may be called the Maharashtra Value Added Tax (Fifth 
Amendment ) Rules , 2016 . 

( 2 ) Except as otherwise provided in these rules , they shall come into force with effect 
from the 6th August 2016 . 

2. In rule 17A of the Maharashtra Value Added Tax Rules, 2005 (hereinafter referred to 
as “ the principal Rules ), after sub -rule ( 1A ), the following sub -rule shall be inserted , namely : 

“ ( 1B ) With a view to promote effective compliance and ensuing capability with 
automated system , the Commissioner may , by notification published in the Official 
Gazette , provide that in respect of the period starting on or after the date specified in 
the said notification any order , certificate , notice , intimation or any other document 
which may be specified in the notification , may be issued in an electronic form with or 
withoutdigital signature , as may be specified , in the manner laid down in the notification . 
If the Commissioner has issued any notification under this sub - rule , then the 
Commissioner may by publication in the Official Gazette , provide for amendments to be 
made to such order , certificate , notice , intimation or any other document . Such 
notification , may be issued from time to time.” . 

3. In rule 21 of the principal Rules , after sub -rule ( 1) the following sub - rule shall be 
inserted , namely : 

" ( 1A ) The intimation under sub -section (5A ) of section 23 shall be in Form 604B . " 


4. After rule 21 of the principal Rules, the following rule shall be inserted and shall be 
deemed to have been inserted with effect from 1st April 2011 , namely : 

“21 A. For the purpose of section 28A , the fair market price ’ shall be determined , in 
the manner specified in column (5 ) of the Table hereunder, in respect of the class of 
dealers specified in column (4 ) for the sale of commodities specified in column ( 2 ) of the 
said Table , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७-१३, २०१ ९ / कार्तिक १६-२२, शके १ ९ ४१ 


३५ 


Table 


Sr.No. Description of the commodities 


Schedule 
Entry 

( 3 ) 
D - 1 


( 1 ) 


Class of Fair market 
dealer 

price 
( 4 ) 

(5 ) 
Manufacturer 50 per cent, of 

maximum retail 
price (MRP ) 


1 


2 


D - 2 


3 


D - 3A 


> 


Manufacturer 50 per cent, of 

maximum retail 

price (MRP ) 
Manufacturer 50 per cent, of 

maximum retail 

price (MRP ) 
Importer 50 per cent, of 

maximum retail 
price (MRP ).” . 


4 


D - 3 


( 2 ) 
Foreign liquor as defined , from time to 
time, in rule 3 (6 ) ( 1 ) of the Bombay 
Foreign Liquor Rules , 1953 , excluding 
wine . 
Country liquor as defined in rule 2 ( e ) 
of the Maharashtra Country Liquor 
Rules, 1973 . 
Wines , as defined , from time to time, 
in rule 3 (6 ) ( 1) of the Bombay Foreign 
Liquor Rules , 1953. 
( a ) ( i) Liquor imported from any place 

outside the territory of India , as 
defined from time to time in rule 
3 ( 4 ) of the Maharashtra Foreign 
Liquor ( Import and Export) 

Rules , 1963. 
( ii ) Liquor brought into the State of 

Maharashtra , from , ‘Exporting 
Place as defined from time to 
time in rule 3 (5 ) of the Maharashtra 
Foreign Liquor (Import and Export) 

Rules, 1963. 
(b ) (i) Wine, imported from any place 

outside the territory of India , as 
defined from time to time in rule 
3 ( 4 ) of the Maharashtra Foreign 
Liquor ( Import and Export ) 

Rules, 1963 . 
(ii ) Wine brought into the State of 

Maharashtra from Exporting 
Place as defined from time to time 
in rule 3 (5 ) of the Maharashtra 
Foreign Liquor (Import and Export) 
Rules , 1963. 


D - 1 


D - 3A 


5. For rule 23 of the principal Rules , the following rule shall be substituted , namely : 

“ 23. Forms of order of assessment. - The assessment order under section 23 or , as the case 
may be , confirmation order under sub -section (5A ) of section 23 shall be in Form 303 
compatible with the type of the Form of return : 

Provided that, where the dealer is liable to file more than one form of return then 
separate orders pertaining to such different forms of returns, may be issued .”. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. D. BHAGAT, 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - ब -५ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार -ब गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ७-१३, २०१ ९/ कार्तिक १६-२२, शके १९ ४१ 


३६ 


३ 


२०८ 


सोमवार , ऑगस्ट ८ , २०१६/ श्रावण १७, शके १ ९ ३८ 


वित्त विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ ऑगस्ट २०१६ 

अधिसूचना 


.. 


२००५ मध्ये 


महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२. 

क्रमांक मूवक .१५१५ / प्र.क्र .८५ / कराधान - १.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची अशी खात्री झाली आहे की , महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर नियम , 
२००५ मध्ये तात्काळ सुधारणा करण्याजोगी परिस्थिती निर्माण झाली आहे आणि त्यामुळे महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ ( २००५ 
चा महा. ९) च्या कलम ८३ च्या पोट -कलम ( ४ ) च्या परंतुकानुसार सदर नियमांना पूर्व प्रसिद्धी देण्याची अट पाळण्याची गरज नाही ; 

म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ८३ च्या उप- कलम ( ४ ) च्या परंतुकासह , उप - कलम ( १) आणि ( २) च्या शक्तींचा वापर करून 
तसेच यासंदर्भात प्राप्त झालेल्या सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर नियम , 

सुधारणा 

करीत 
आहे , म्हणजेच : 

१ . ( २ ) या नियमांना महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर ( चौथी सुधारणा) नियम , २०१६ असे संबोधण्यात यावे. 
( २ ) ते राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येतील . 

महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर नियम , २००५ ( यापुढे “ मुख्य नियम ” असे संबोधण्यात येईल) च्या नियम ५२ क मध्ये, 
( १) समास टिपे ऐवजी खालील दाखल करण्यात येत आहे, म्हणजेच : 

“विविध सामुहिक प्रोत्साहन योजनेखालील समाविष्ट असणा- या काही व्यापा- यांनी उत्पादित केलेल्या मालाबाबतची 


२ . 


" 


वजावट : 


( २) उप-नियम (१ ) मध्ये, “ जर दावेदार व्यापा-याने अधिनियमान्वये वैध ” या शब्दांनी सुरू होणा- या आणि “ एकूण रकमेइतकी 
वजावट मागण्यास पात्र असेल- ” या शब्दांनी संपणा- या भागांसाठी खालील दाखल करण्यात येत आहे, म्हणजेच 

“ जर दावेदार व्यापा- याने खरेदी केलेला माल ( घोषित मालाव्यतिरिक्त ) जो मूलतः, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७-१३, २०१९ / कार्तिक १६-२२, शके १९ ४१ 


३७ 


" 


( एक ) विशाल घटक किंवा, यथास्थिती , अतिविशाल घटक , ज्यांनी अधिनियमाखालील वैध ओळख प्रमाणपत्र धारण 
केले असेल , यांनी उत्पादित केला असेल,किंवा 

( दोन ) विशाल घटक किंवा, यथास्थिती, अति मोठे घटक ज्यांनी वैध हक्कदारी प्रमाणपत्र धारण केलेले असेल , ज्यांना 
सामुहिक प्रोत्साहन योजना १९९ ३, खालील कर भरणा स्थगित पद्धतीने करण्यासाठीचा लाभ दिलेला असेल, यांनी उत्पादित 
केला असेल, 
तर तो व्यापारी उक्त मालाच्या बाबतीत पुढील रकमेच्या एकूण रकमेइतकी वजावट मागण्यास पात्र असेल 
मुख्य नियमाच्या नियम ८३ क ऐवजी खालील नियम दाखल करण्यात येत आहे, म्हणजेच 

" ८३ क घोषणापत्र .- ( १) कलम ८ ९ च्या उप - कलम ( ३ ) आणि उप - कलम ( ३ क ) च्या खंड ( एक ) आणि ( दोन ) 
च्या प्रयोजनार्थ, सामुहिक प्रोत्साहन योजना, २००१ किंवा सामुहिक प्रोत्साहन योजना, २००७ किंवा सामुहिक प्रोत्साहन योजना, २०१३ 
खालील विशाल घटकांनी किंवा सामुहिक प्रोत्साहन योजना, २०१३ खालील अति विशाल घटकांनी किंवा सामुहिक प्रोत्साहन योजना, 
१९९ ३ खालील धारण केलेल्या हक्कदारी प्रमाणपत्राद्वारे स्थगित कर भरणा करण्याचा लाभदिलेला आहे अशा अति मोठे घटक किंवा, 
यथास्थिती, विशाल घटकांनी द्यावयाचे घोषणापत्र खालील प्रमाणे असेल : 

घोषणापत्र 
[ महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ च्या कलम ८ ९ च्या उप -कलम ( ३ ) आणि 

उप - कलम ( ३ क ) चे खंड ( एक ) आणि ( दोन ) पहा 
मी / आम्ही याद्वारे असे घोषित करतो की , या बीजकात दर्शविण्यात आलेल्या मालाच्या विक्रीवर कर वेगळा आकारलेला आहे आणि 
* ( क ) मी / आम्ही सामुहिक प्रोत्साहन योजना, २००१ किंवा सामुहिक प्रोत्साहन योजना, २००७ किंवा सामुहिक प्रोत्साहन योजना, २०१३ 

खालील विशाल घटकांना किंवा सामुहिक प्रोत्साहन योजना, २०१३ खालील अति विशाल मिळणा- या औद्योगिक विकास अनुदानास 
पात्र आहे / आहेत , मला/ आम्हाला रीतसर प्रदान करण्यात आलेल्या ओळख प्रमाणपत्राचा क्रमांक 

मी / आम्ही धारण 
केलेला आहे . 
* ( ख ) मी / आम्ही, स्थगित कर भरणा करण्याचा लाभ मिळालेल्या आहे असा / असे अति मोठे घटक /विशाल घटक आहे आहेत. मी / 

आम्ही सामुहिक प्रोत्साहन योजना, १९९ ३ खालील हक्कदारी प्रमाणपत्र धारण केलेले आहे आणि मला / आम्हाला रीतसर प्रदान 
करण्यात आलेल्या हक्कदारी प्रमाणपत्राचा क्रमांक आहे आणि माझ्या / आमच्या लगतचा खरेदीदार किंवा त्यानंतरचा 
खरेदीदार उक्त व्यवहाराबाबत महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर नियम, २००५ च्या नियम ५२ क मध्ये अंतर्भूत असलेल्या तरतुदीनुसार 
वजावटीचा दावा करण्यास पात्र असतील . 


- 


अधिकृत स्वाक्षरीकर्ता 


नाव : 


पदनाम : 


( २ ) कलम ८ ९ च्या उप -कलम ( ३ ) आणि उप- कलम ( ३ क ) च्या खंड ( तीन ) च्या प्रयोजनार्थ, विशाल घटकांनी किंवा अति विशाल 
घटकांनी जे औद्योगिक विकास अनुदानास पात्र आहेत किंवा अति मोठे घटक किंवा, यथास्थिती , विशाल प्रकल्प ज्यांना स्थगित कर भरण्याचा 
लाभ दिलेला आहे यांनी, मूलतः उत्पादित केलेल्या मालाची खरेदी करणा- या लगतच्या खरेदीदाराने किंवा, यथास्थिती, त्यानंतरच्या खरेदीदाराने 
द्यावयाचे घोषणापत्र खालील प्रमाणे असेल : 


घोषणापत्र 


[ महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ च्या कलम ८ ९ च्या उप - कलम ( ३ ) आणि 

उप - कलम ( ३ क ) च्या खंड ( तीन ) पहा 
मी / आम्ही याद्वारे , असे घोषित करतो की , या बीजकात ज्या मालाची विक्री दर्शविलेली आहे, तो माल मूलत : 
( क ) जे औद्योगिक विकास अनुदानास पात्र आहेत असे विशाल घटक किंवा अति विशाल घटकांनी उत्पादित केलेला आहे. 
( ख ) ज्यांना सामूहिक प्रोत्साहन योजना, १ ९९ ३ खाली स्थगितकर भरण्याचा लाभ दिलेला आहे अशा अति मोठे घटकांनी/विशाल घटकांनी 

उत्पादित केलेला आहे. 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७-१३, २०१९/ कार्तिक १६-२२, शके १९ ४१ 


म्हणून माझा / आमचा लगतचा खरेदीदार किंवा त्यानंतरचा खरेदीदार उक्त व्यवहाराबाबत महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर नियम , २००५ च्या नियम 
५२ क मध्ये अंतर्भूत असलेल्या तरतुदीनुसार वजावटीचा दावा करण्यास पात्र असतील . 


अधिकृत स्वाक्षरीकर्ता 


नावः 


पदनामः 


( ३) केंद्रिय विक्रीकर अधिनियम, १९ ५६ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या घोषित मालाच्या बाबतीत या नियमातील कोणतीही गोष्ट लागू होणार 
नाही. ”. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . द . भगत , 


शासनाचे उप - सचिव . 


* लागू नसेल ते खोडावे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७-१३, २०१९ / कार्तिक १६-२२, शके १९ ४१ 


३ ९ 


FINANCE DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 6th August 2016 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VALUE ADDED Tax Act, 2002. 


n 


No. VAT.1516 /CR -85 / Taxation - 1.- Whereas, the Government of Maharashtra is satisfied 
that circumstances exist which render it necessary to take immediate action further to amend 
the Maharashtra Value Added Tax Rules, 2005 and to dispense with the condition of previous 
publication thereof under the proviso to sub -section ( 4 ) of section 83 of the Maharashtra Value 
Added Tax Act , 2002 (Mah . IX of 2005 ); 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1) and (2 ) read with the 
proviso to sub -section (4 ) of section 83 of the said Act, and of all other powers enabling it in this 
behalf, the Government of Maharashtra and hereby, makes the following rules further to amend 
the Maharashtra Value Added Tax Rules , 2005 , namely : 

1. ( 1) These rules may be called the Maharashtra Value Added Tax ( Fourth 
Amendment ) Rules, 2016 . 

( 2 ) It shall come into force on the date of publication in the Official Gazzette . 

2. In rule 52A of the Maharashtra Value Added Tax Rules, 2005 (hereinafter referred 
to as “ the principal Rules” ), 

( 1 ) for the marginal note , the following shall be substituted , namely : 

“ Set-off in respect of goods manufactured by certain dealers covered under the 
various packages scheme of incentives : - ? 

( 2 ) in sub - rule ( 1), for the portion beginning with the words , “ If the claimant dealer ” 
and ending with the words and sign , “ to the extent of aggregate of,-" , the following shall 
be substituted , namely:- “ If the claimant dealer has purchased goods (other than the 
declared goods ) which are originally manufactured by , 

(i) the Mega Unit or, as the case may be, the Ultra Mega Unit , holding valid 
Identification Certificate under the Act, or 

( ii) the Very Large Unit or, as the case may be , the Mega Unit holding valid 
Certificate of Entitlement under the Act , to whom benefits by way of deferment of 
payment of tax under Package Scheme of Incentives 1993 has been granted , 

then he shall be entitled to claim set-off in respect of the said goods only to the 
extent of aggregate of,-” 
3. For rule 83A of the Principal Rules, the following rule shall be substituted namely : 

“83A . Declaration : - ( 1 ) For the purpose of sub - section ( 3 ) and clause (i) and (ii) of 
sub -section ( 3A ) of section 89 , the declaration to be issued by the Mega Unit under the 
Package Scheme of Incentives , 2001 or the Package Scheme of Incentives , 2007 or the 
Package Scheme of Incentives, 2013 or by the Ultra Mega Unit under the Package Scheme 
of Incentives , 2013 or by the Very Large Unit or, as the case may be , the Mega Unit which 
has been granted benefits by way of deferment of payment of tax , holding a valid 
Certificate of Entitlement under the Package Scheme of incentives, 1993 , shall be as 
under : 

DECLARATION 
[ See sub - section ( 3 ) and clause (i) and ( ii) of sub -section ( 3A ) of section 89 of MVAT Act , 2002 ] 

I /We hereby declare that taxes in respect of the sales evidenced by this invoice are collected 
separately and 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार -ब गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ७-१३, २०१९ / कार्तिक १६-२२, शके १ ९ ४१ 


* (a ) I/We, am / are entitled for the Industrial Promotion Subsidy as provided for Mega Units 

under Package Scheme of Incentives, 2001 or Package Scheme of Incentives, 2007 or 
the Package Scheme of Incentives, 2013 or , as the case may be, for the Ultra Mega Unit 
under the Package Scheme of Incentives, 2013 , I/We, am /are holder of Identification 

Certificate bearing No. duly granted to me/us . 
* (b ) I/We, am / are Very Large Unit / Mega Unit which has been granted benefits by way of 

deferment of payment of tax , holding a Certificate of Entitlement under the Package 
Scheme of Incentives, 1993 and I/We, am / are holder of the Certificate of Entitlement 
bearing No. duly granted to me/us 
and my/our such immediate purchaser or subsequent purchaser , shall be entitled to 
claim set-off in respect of the said transaction as per the provisions contained in rule 
52A oftheMaharashtra Value Added Tax Rules , 2005 . 


Authorized Signatory 
Name : 

Designation : 
( 2 ) For the purposes of sub - section 3 and clause ( iii ) of sub -section (3A ) of section 89 , the 
declaration to be issued by the immediate purchaser or, as the case may be, subsequent purchasers 
who has/have purchased the goods which are originally manufactured by the Mega Unit or the 
Ultra mega Unit which is entitled for Industrial Promotion Subsidy or by the Very Large Unit or , 
as the case may be , the Mega Unit which has been granted benefits by way of deferment of payment 
of tax , shall be as under : 

DECLARATION 
[See sub - section ( 3 ) and clause (iii) of sub -section (3A ) of section 89 of MVAT Act , 2002] 
I / 

We hereby declare that the sale evidenced by this invoice is in regard to the goods that are 
originally manufactured by 

* (a ) the Mega Unit or the Ultra Mega unit which is entitled for Industrial Promotion Subsidy . 
* (b ) the Very Large Unit / Mega Unit which has been granted benefits by way of deferment of 

payment of tax under the Package Scheme of Incentives, 1993 . 
Therefore , I/we being the immediate purchaser or my/our subsequent purchasers shall be 
entitled to claim the set-off in respect of the said transaction as per provisions contained in rule 
52A of the Maharashtra Value Added Tax Rules , 2005 . 


Authorised Signatory 
Name : 

Designation : 
( 3 ) Nothing in this rule shall be applicable in respect of the declared goods as specified in the 
Central Sales Tax Act , 1956." . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. D. BHAGAT, 


Deputy Secretary to Government. 


* Strike out whichever is not applicable 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENTPRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI400 004 EDITOR : DIRECTOR DR .NAMDEO 
KONDAJI BHOSALE . 


